मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मूळ अर्जांच्या 
अनुषंगाने व इतर बदली आदेशात अंशतः 


सुधारणा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.०७ (आदेश क्र. १ ते ६/पदुम-१, दि.०४.०७.२०१९ 

पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकारी यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.०४.०७.२०१९ च्या शासन 
आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज दाखल केलेले 
असून मा. न्यायाधिकरणाने सदर अर्जाबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशित केलेले आहे. आता मा. 
न्यायाधिकरणात मूळ अर्ज दाखल केलेल्या अर्जदारांनी शासनाकडे दि.०४.०७.२०१९ च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल 
करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने सुधारित पदस्थापनेबाबत संबधित अधिका-यांनी शासनाकडे सादर 
केलेल्या निवेदनाचा शासन स्तरावर विचार करण्यात आला असून विचारांती महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या 
बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ४(४) 
(दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार पश्ुसंवर्धन 
विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमुद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिका-यांचे नाव, कार्यरत । दि.०४.०७.२०१९च्या मा. अंशतः बदल करुन 
क्र. पदस्थापना आदेशान्वये बदली । न्यायाधिकरणात | बदलीनंतर पदस्थापनेचे 
झालेले ठिकाण दाखल मूळ अर्ज ठिकाण 
क्र. 
cal 2 3 8 ५ 
| डॉ. शरद गोपाळे, पविअ पविअ, पवैद श्रेणी-१ ५८७/२०१९ पविअ (विस्तार), पंचायत 
पविअ, पवैद १ काष्टी, राजुर, ता.अकोले, समिती, शिरुर, ता. शिरूर, 
ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर । जि.अहमदनगर जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 
२  । डा. संतोष वाकचौरे, पविअ पविअ,पवैद श्रेणी १ ५८८/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी१, घारगाव, 
पविआअ(वि)पंचायत समिती निमगांवखैरी, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 
अकोले, जि.अहमदनगर ता.श्रीरामपूर, या रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर 
३ | डा. विजय काटकाडे,पविअ । पविअ, सघन कुक्कुट | ५८९/२०१९ पविअ, जिपसचि, नांदेड या 
पविअ, जिकुरे केंद्र नांदेड विकास प्रकल्प, रिक्त पदावर 
उस्मानाबाद 
जि.उस्मानाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/ पदुम-१ 


४ | डॉ. निता दांगट, पविअ पविअ, | पविअ, आ ग्रा उ केद्र ५९३/२१९ Torta अकोले ता. 
A TS He इंदोरी, अकोले, | बाभळेश्वर, ता.राहता, अकोले, जि. अहमदनगर या 
जि.अहमदनगर जि.अहमदनगर रिक्‍त पदावर 

५ | डॉ. निर्मला धनावडे, पविअ पविअ(विस्तार), ५९४/२०१९ पविअ, (विस्तार), पंचायत 
पविअ, पवैद १ श्रीगोंदा, पं.स.श्रीगोंदा, समिती नगर, जि. अहमदनगर 
जि.अहमदनगर ता.श्रीगोंदा दा, या रिक्‍त पदावर 

जि.अहमदनगर 

६ |। डॉ. महेश भालेराव, पविअ पविअ,तालुका लघु ५९५/२०१९ पविअ, पवैद बाभळेश्वर, ता. 
पविअ, पविअ वि.पंचायत पशुवैद्यकीय सर्व राहता, जि. अहमदनगर या 
समिती श्रीरामपूर, चिकीत्सालय, अकोले, रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर जि. अहमदनगर 

७ | डॉ. हाशिकांत कारखेले, पविअ, तालुका लघु ५९६/२०१९ पविअ, जिपसचि, अहमदनगर 
पविअ पविअ, जिल्हा कृत्रिम | पश्युवैद्यकीय सर्व या रिक्‍त पदावर 
रेतन केंद्र, अहमदनगर चिकीत्सालय, राहूरी, 

जि. अहमदनगर 

८ | डॉ. मनाज शिंदे, पविअ पविअ, | पविअ,पवैद श्रे १ ५९७/२०१९ पविअ, ude श्रेणी १ 
पवैद १ कुकाणा ता.नेवासा, | वडझिरे, ता.पारनेर, जोहारापूर, ता. शेवगाव, जि. 
अहमदनगर जि.अहमदनगर अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 

९ | डॉ. वसंत गारुडकर, पविअ । पविअ(विस्तार), ५९९/२०१९ पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन 
पविआ(वि) पंचायत समिती पं.स.नंदुरबार, केंद्र, अहमदनगर या रिक्‍त 
अहमदनगर जि.नंदुरबार पदावर 

१० | डॉ. राजेंद्र भांगरे, पविअ पविअ वि.पंचायत ६००/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी १ इंदूरी, ता. 
पविअ, तालुका लघु समिती श्रीरामपूर, अकोले, जि. अहमदनगर या 
पशुवैद्यकीय सर्व जि.अहमदनगर रिक्‍त पदावर 
चिकीत्सालय, अकोले, जि. 
अहमदनगर 

११ | डॉ. जगदीश खेडकर, पविअ ।पविअआग्रा उ केद्र ६०१/२०१९ पविअ, पवैद कुरणपूर, ता. 
पविअ, आ ग्रा उ केद्र इंदोरी, अकोले श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर या 
बाभळेश्वर, ता.राहता, जि.अहमदनगर रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर 

१२ । डॉ.हबीब जमाल खान पविअ, पवैद श्रेणी-१, ६२४/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१, रामपूरी, 
पविअ, जिक्रेके परभणी कुंभारपिंपळगाव, ता, ता. मानवत, जि. परभणी या 

घनसांगवी, जि. जालना रिक्‍त पदावर 

१३ | डॉ.स्वप्नील व्ही. कुकडे, पविअ (विस्तार) पंचायत | ६३६/२०१९ पविअ, ताळलपसचि, सेनगाव, 
पविअ, पवैद  श्रेणी-१, | समिती परांडा, जि. ता. सेनगाव जि. हिंगोली या 
मोरगव्हाण, ता. कळमडी, जि. | उस्मानाबाद रिक्‍त पदावर 
हिंगोली 

१४ | डा.सुधाकर साळवी पवैद श्रेणी-१, मुळज, ६३८/२०१९ ताळलपसचि, नायगाव, जि. 
पवैद श्रेणी-१, भोकर, ता. | ता. उमरगा, जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 
भोकर, जि. नांदेड उस्मानाबाद 

१५ | डॉ.दिपक धर्माधिकारी पविअ, तालपसचि, ६४५/२०१९ पवैद श्रेणी १, शेळगाव, ता. 
पवैद श्रेणी-१, आरळ, ता. | औंढानागनाथ, सोनपेठ, जि. परभणी या रिक्‍त 
बसमत, जि. हिंगोली जि.हिंगोली(रिक्‍्त पदावर 

पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Bal क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/ पदुम-१ 


१६ 


डॉ. सागर परदेशी 


पवैद श्रेणी-१, सारंगखेडा, ता. 
शहादा, जि. नंदूरबार (नाशिक) 


ता. नवापूर, जि. 
नंदूरबार 


पवैद श्रेणी-१, बोरपाडा 


६७३/२०१९ 


तालपसचि, शहादा, ता. 
शहादा, जि. नंदूरबार या रिक्‍त 
पदावर 


इतर न्यायालयीन प्रकरणे व अंशत: बदलीने पदस्थापना देताना त्या साखळीतील अधिका-यांच्या पदस्थाप णारा बदल:- 

क्र. ।अधिकारीनावव दि. og जुले २०१९ | मूळ अर्ज/ शेरा सुधारित पदस्थापना 

सध्याची पदस्थापना च्या आदेशान्वये 
पदस्थापना ठिकाण 
ey Q 3 ॥_ 1010 षु 

१ डॉ.दिपक राजाराम शि ६३०/२०१८ पविअ, पवैद श्रेणी १, बेल्हे, 
बेल्हेकर, UIT विकास मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय ता. जुन्नर, जि. पुणे या रिक्‍त 
अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, न्यायाधिकरण, औरंगाबाद । पदावर 
धानोरा,ता. जि.नंदुरबार. खंडपीठ 

२ डॉ. राहूल चंद्रकांत शि ६२९/२०१८ पविअ, तालपसचि, कराड, 
दडस, UREA विकास मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय जि. सातारा या रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
खांडबारा ता.तळोदा, खंडपीठ 
जि.नंदुरबार. 

३ Sl Aha साहेबराव पविअ, जिपवैसचि, | st arbratat कारखेले पविअ, पवैद, हिंगणगाव-१, 
राजळे, पविअ, पवैद अहमदनगर, (मूळ अर्ज ५९६/२०१९) ता. जि. अहमदनगर या 
वाळकी, ता.अहमदनगर, | जि.अहमदनगर (डॉ. | यांनी पविअ, जिपवैसचि, | रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर अनिल राजाराम बोठे | अहमदनगर, 

यांच्या बदलीने रिक्‍त | जि.अहमदनगर या पदावर 

होणाऱ्या पदी) पदस्थापनेची मागणी 
केल्याने डॉ.राजळे यांची 
अन्य रिक्‍त पदावर बदली 
करणे आवश्यक आहे, 
यास्तव प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली. 

४ डॉ.कोते मच्छिद्र पविअ, पं.स. अकोले, | ST. अशोक कु. धिंदले पविअ, तालपसचि, 
भानुदास जि.अहमदनगर(डॉ. । (मूळ अर्ज ६४८/२०१९) श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 
पविअ, पवैद १ वाकचौरे संतोष | यांनी पविअ, पं.स. या रिक्‍त पदावर 
निमगांवखैरी, ऊत्तम यांच्या बदलीने अकोले, जि.अहमदनगर 
ता.श्रीरामपूर, होणाऱ्या रिक्त | या पदावर पदस्थापनेची 
जि.अहमदनगर पदावर) मागणी केल्याने डॉ.कोते 

यांची अन्य रिक्‍त पदावर 
बदली करणे आवश्‍यक 
आहे, यास्तव प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/ पदुम-१ 


विकि डॉ. सतिश कारभारी पुंड | पविअ,तालुका लघु | sold मच्छिद्र भानुदास | पविअ, ode, निमगाव खेरे, 
पविअ, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व यांची पविअ,तालुका लघु । ता.श्रीरामपूर जि. 
पशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालय, पशुवैद्यकीय सर्व अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 
चिकीत्सालय, राहाता श्रीरामपूर, जि. चिकीत्सालय, श्रीरामपूर, 
जि. अहमदनगर अहमदनगर जि. अहमदनगर या 
पदावर पदस्थापना, 
यास्तव डॉ. पुंड यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव 
बदली. 


२. वरील अर्जदारांव्यतिरिक्‍त डॉ. विजय धिमते, wes विकास अधिकारी,तालपसचि, राहूरी, जि. 
अहमदनगर (मूळ अर्ज क्र. ६०४/२०१९) व डॉ.शिरिष गळाकाटू, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, 
कुपटा, ता.सेळू, जि. परभणी (मूळ अर्ज क्र. ६२८/२०१९) यांनी सध्याच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ मागितली 
असून, सदर मुदतवाढीला मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना 
कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ 
रुजू व्हावे. आयुक्‍त WMA यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजून 
झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. तसेच रुजू अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल 
वर सादर करावा. 


छ. सदर शासन SAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८१३१७२०३५५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJAY KARBHARI 


852845f0a, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e1feea176a1e6a273c574bb6f1a1edbS8bf874241 18bccd6ee0 


7340581733b70, ou=AGRICULTURE AND ADF, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2019.08.13 17:31:16 +05'30° 


(विजय चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. मंत्री(पदुम)यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
४. आयुक्‍त WMA, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 
५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७. सर्व प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, . 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्नुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ,पुणे. 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग ,पुणे 
१०. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/ पदुम-१ 


११. सर्व जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद , 

१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र) लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा ,(मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी बांद्रा पुर्व मुंबई. 

१५. संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 

६. कार्यासन पदुम-१ निवड नस्ती 


ae) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


